महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा/ शिक्षण सक्षमीकरण 
शाखा गट-अमध्ये कार्यरत अधिकाऱ्यांचे वयाच्या ५०/५५ 
वर्षा पलीकडे /अर्हतकारी सेवेची ३० वर्षानंतर करावयाच्या 
सेवा पुनर्विलोकनाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-४०२०/प्र.क्र.१६०/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ ऑक्टोबर, २०२१. 


वाचा:- १. सामान्य प्रशासन विभाग शासन निर्णय क्र. एलळपीएल-२०१७/प्र.क्र.२१/का.पंधरा 
दिनांक १०.०६.२०१९ 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग शासन निर्णय क्र.ईएसटी-३९१७/प्र.क्र.१८७/प्रशा-२, 
दिनांक २४.०८.२०१७ 


शासन निर्णय - 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या दिनांक १०.०६.२०१९ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
शासकीय अधिकारी/कर्मचारी यांचे वयाच्या ५०/५५ वर्षा पलीकडे/अर्हतकारी सेवेची ३० 
वर्षानंतर करावयाच्या सेवेच्या पुर्नविळोकनाबाबतच्या मार्गदर्शक सूचना विहित करण्यात 
आल्या आहेत. 
२. सामान्य प्रशासन विभागाने विहित केलेल्या कार्यपध्दतीनुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा 
विभागाच्या दिनांक २४.०८.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये गठीत केलेल्या पुनर्विलोकन 
समितीची बैठक चक्रीय पध्दतीने पार पडली. समितीने केलेल्या शिफारशीस सक्षम प्राधिकारी 
यांनी दिलेल्या मान्यतेनुसार शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या अखत्यारीतील खाली नमूद 
संवर्गातील अधिकाऱ्यांची सेवा त्याच्या वयाच्या ५०/५५ व्या वर्षापलिकडे किंवा अर्हताकारी 
सेवेची ३० वर्षे पूर्ण झाल्यावर पुढे चालू ठेवण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र संवर्ग अधिकाऱ्याचे नाव व पदनाम सेवेत चालू 
ठेवण्यासाठी 

पात्रता. 

[EG २ ३ ee Se) 


q | शिक्षण सह संचालक श्री. कृष्णकुमार भा. पाटील, विभागीय अध्यक्ष, । पात्र 
महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक 
विभागीय शिक्षण मंडळ, नाशिक 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-४०२०/प्र.क्र.१६०/प्रशा-२ 


४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११००५१२२८३४७१२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by DEEPAK VIJAY SHELAR 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL 
EDUCATION DEPARTMENT, postalCod. 2, st=Mah 
5.4.20=a8b4d56939f92ca00d0f1 036f37e5c0743e0f0aea7 2b2f23cc4 
6d5945ab37d69, 


pseudonym=0BFE14F7A1A9C39851527D3E05D62CA529C327D7, 
rialNumber=8E3FEACSACB1 1AE3D9464A8A336D70673 14E8F58B6 
32FCBB7B5B4CF900C 46498, -DEEPAK VIJAY SHELAR 
Date: 2021.10.05 12:31:03 +05'30' 


(दीपक zene) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आयुक्त, शिक्षण आयुक्‍तालय,महाराष्ट्र राज्य, पुणे 


२. सर्व संबंधित अधिकारी आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत. 
प्रत माहितीसाठी, 


१. मा.मंत्री, शालेय शिक्षण यांचे विशेष कार्य अधिकारी. 
२. अप्पर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
३. निवडनस्ती, प्रश्ञा-२ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


